शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्िष्टांतर्गत 
सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी वितरित 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रश्ञा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १० जुन २०२२ 


वाचा: - 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिवसं/कार्या-१/अर्थसंकल्प/ 

मंजूर अनुदान/वितरण/२८७४/२२, दि.०९.०५.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक ०९.०५.२०२२ रोजीच्या 

पत्रान्वये संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसाठी सन २०२२- 
२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी (१० कंत्राटी सेवा या उद्िष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आळेला निधी 
वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने sat निधी वितरणाचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर केला असता, वित्त विभागाने संचालनालयाच्या अधिनस्त ३० शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
निधीच्या ३० टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. सदर निधी संबंधित संस्थांना वितरित करण्याची 
बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारितीळ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधीच्या २१ टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता या 
शासन निर्णयान्वये विवरणपत्र-अ मधील ३० संस्थांना वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
रुपये १०९८८४ हजार एवढा निधी वितरित करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. १०९८८४ हजार (अक्षरी रुपये दहा कोटी अठ्यान्नव लक्ष चौ-याएऐंशी 
हजार रुपये फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरित करण्यात आला असून 
विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७२/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 
३०.०५.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करयात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक १० जुन २०२२ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०९१६१०१४४६१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO 
JOGDAND = 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
३. सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक १० जुन २०२२ 


2022-23 (10- Contractual Services) - विवरणपत्र -अ 


(रूपये हजारात) 
oe : अर्थसंकल्पीत | यापुर्वी वितरीत वितरित 
अ.क्र संस्थेचे नाव / लेखाशिर्ष क्रमांक 
निधी निधी करावयाचा निधी 
1 [(:_____ es | 38 | A | 05 
22101581 - 110-1-(A)-Sir Jaamshetyi 
१ ८६१११ १८०८ ७७५० 
Group Of Hospitals , Mumbai द र 
2 22101607 -1 10-1-(C)-Gokuldas Tejpal ७१४१८ ८६९७ ३७२८ 
Hospital, Mumbai 
22101616 - 110-1(D)-Pestonji Cama And 
३ | Albless Hopital And Jaffer Suleman १२४८० २६२० ११२४ 
Dispensary, Mumbai 
४ 22101681 - 1 1 0(02)(06) General ५५००० ११५५० ४९५० 
Hospitals ,Miraj 
4 22 101699 - 110-2(B)(7)-Mayo General ४५३९५ ९५३२ ४०८७ 
Hospital, Nagpur 
६ 22102336 - 105.3. 1-Grant Medical 920000 24200 १०८०० 
College, Mumbai 
22102354 - 105.3.3 -Government Dental प 
हि College And Hospital, Mumbai Tae nee aa 
22102363 - Government Dental College ५१८५ 
R And Hospital, Mumbai ase’ eae oe 
९ 221 02372 - 105-3.5 -College Of Nursing, ४५० ९४ ४१ 
Mumbai 
0 | 5 | 221 02407 - 105.3.8-Medical College ५२७८५ ११०८४ ४७५२ 
,Miraj 
oo १ 22102443 - Dr. Vaishampayan Memorial ६०००० १२६०० ५४०० 
Government Medical College, Solapur 
१२ 22 102452 - 105.3. 13-Swami Ramanand ६०००० १२६०० ५४०० 
Tirth Rural Medical College, Ambejogai 
22102461 - 105.3.14-Indira Gandhi 
०००० ०० ५४०० 
गी Medical College , Nagpur द ss 
22102481 - 105.3.16-105.3.15- 
० ० षु 
“ Government Medical College ,Nanded a ae yee 
22103314 - I- Dir. Of Medical 
षु ००० fe) ० 
" Education And Research : ie शि 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक १० जुन २०२२ 
22103332 - 110-2(B)(9)-Shri Guru 
१६ | Govindsingji Memorial Hospital , ७८२५७ १६४३३ ७०४४ 
Nanded 
१७ | 22 103352 - 110-2(B)(10)-General ४९८८७ १०४७६ ४४९० 
Hospital , Yavatmal 
22103512 - 110-2(B)(12)- 
bs DIST.WOMEN HOSPITAL YEOTMAL caps गह २९९ 
22103815 - 105.3.19-Health Unit 
र ०० 
%8 Palghar, District Thane a > ies 
22103824 - 105.3.20-Health Unit, 4 
ही Paithan, District Aurangabad on ae ee? 
२१ 22 103842 - 105.3.22-Health Unit, २७७२ ५८२ २५० 
Savner, District Nagpur 
22 22104437 - Super Speciality Hospital, ५३२८४ १११८९ ४७९६ 
Nagpur 
23 a: 105068 - Government Medical ४७३९१ ९९५२ ४२६५ 
ollege, Akola 
22105077 - Rajarshi Chhatrapat Shahu 
28 | Maharaj Government Medical (७९२३६८ १६६६७ 9983 
College,Kolhapur 
24 | 22105095 - General Hospital, Kolhapur २४६८५ ५१८३ २२२२३ 
२६ 2210E831 - Cancer Hospital, २८४५० ५९७४ २५६१ 
Aurangabad 
2210F101 - Government Medical 
av College And Hospital, Gondiya oe 822 cee 
२८ 22 हड Govt.Medical College And ३७६३९ ७९०४ 332¢ 
Hospital, Gondia 
2210G331 - Government Medical 
० ० 
र College, Jalgaon (Committed) 4 वक र 
2210G342 - Government Medical College 4 
=” And Hospital, Jalgaon (Committed) 0:06 eee ia 
एकूण १२२०१६६ २५६१६६ १२९८८४ 


KKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


